दिनांक २४ ते २८ फेब्रुवारी, २०१९ 
या कालावधीत चंदिगढ येथे आयोजित 
अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलिबॉल 
स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ 
सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०८/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-०६ मार्च, २०१९. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-५९/२/ 
२०१७-१८/सीसीएससीएसबी, दि.२१.०१.२०१९. 
२. महासचिव,सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र. अभानासे/व्हॉलीबॉल/२०१८-१९, 
दि.१३.०२.२०१९. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री 
/अभानासे/१८-१९/का-४/६८६, दि.२२.०२.२०१९. 


शासन निर्णय :- 


दि. २४ ते २८ फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत चंदिगढ येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलिबॉल स्पर्धा, २०१८-१९ मध्ये भाग घेण्यासाठी 
महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता धारावी क्रीडा संकुल, धारावी, मुंबई येथे दि.११ 
फेब्रुवारी, २०१९ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी 
झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तर निवड चाचणीद्वारे 
निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, 
प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे रु.५६,९५०/- 
(रुपये छपन्न हजार A पन्नास फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅग्ज व ट्रॅकसूट मिळालेले आहेत ते खेळाडू कोणत्याही 


अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी fest व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून एकदा मिळण्यास 
पात्र ठरतील, या नियमाचे सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी खेळाडू 
प्रशिक्षक/ व्यवस्थापक यांना दि. २० ते २२ फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी 
व दि. २४ ते २८ फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी 
दि. १८ फेब्रुवारी, २०१९ GA) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय 
जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०८/क्रीयुसे-२, 


ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी 
मिळविणे आवश्‍यक आहे. 


५. वित्त विभाग चा शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ वक्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार 
संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि.२० फेब्रुवारी ते २ मार्च,२०१९ (प्रशिक्षण 
शिबीर,स्पर्धा व प्रवास या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून 
समजण्यात यावा. या सर्वाचा प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित 
विभागाच्या/ कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाळी असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


६. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची 
कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, 
दिनांक ३० जुले,१९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना 
अनुज्ञेय असलेला प्रवास/ दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन 
निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये विशेष 
बाब म्हणून मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी 
उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय 
जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर 
करणे आवश्यक राहिल. 


७. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेझाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या 
अहवालासोबत सादर करावे. तसेच जर रक्कम शिल्लक राहिली तर ती उपसंचालक, क्रीडा व 
युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


८. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, 
१०४ क्रोडा व खेळ, (of) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय नागरी 
सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली 
अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


९. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०८/क्रीयुसे-२, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या Und "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०६१०४३०७८०२१ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rajendra 000001 
Shankarrao Saari oes 
Pawar कय न काली 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 

१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 


११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०८/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक २४ ते २८ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 


अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या व्हॉलीबॉल संघाचे 
प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव ट्रॅकसूट | किटबँग | विभाग / कार्यालय 
१ श्री. BATS सुरेद्र बेळेकर, नाही नाही | महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, जुने सचिवालय 
लिपीक विस्तार इमारत, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई. 
२ | ait. राजू जयसिह राठोड, नाही । नाही | तहसिल कार्यालय, किनवट, जिल्हा - नांदेड 
लिपिक 
३ | श्री. प्रकाश बुरसे, होय होय | समाज कल्याण विभाग, लातूर 
काळजीवाहक 
४ श्री. राकेश भांडवळकर, होय होय | अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर. 
वरिष्ठ लिपिक 
५ | श्री. योगेश सुरेश निभेकर नाही नाही | महिला व बालविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सांख्यिकी सहाय्यक 
६ | श्री. अमोल वसंत खरात, नाही । नाही | राज्य उत्पादन शुल्क, सातारा. 
जवान 
७ | श्री. अनिल गो. जाधव, होय होय | उपकार्यकारी अभियंता, धोम बलकावडी प्रकल्प 
कनिष्ठ अभियंता विभाग, वाई, अंतर्गत उपविभाग क्र.४, खंडाळा. 
८ | श्री. राहुल ब. बोईनवाड, होय होय | अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, परभणी. 
जवान 
९ श्री. निखिल गुजर, होय होय | विधी व कामगार न.प. अकोट, अकोट. 
विधी व कामगार (पर्यवेक्षक) 
ia ० | श्री. धर्माकांत दारसिबे, होय होय । तालुका कृषि अधिकारी, चिखलदरा HT अचलपूर, 
कृषि सहाय्यक जिल्हा - अमरावती. 
रि १ | श्री. विजयकुमार ना. होय होय | कार्यकारी अभियंता, गोंदिया पाटबंधारे विभाग, 
पळसेकर, गोंदिया. 
वरिष्ठ लिपिक 
१२ | श्री. आशिष प्र. चावरे, होय होय । शासकोय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ. 
हमाल 
१३ | श्री. अशोक बुकटे, होय होय । सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, उदगिर. 
प्रशिक्षक 
१४ | श्री. आनंदा हेगडे होय होय | सहाय्यक संचालक, औषध नियंत्रण प्रयोगशाळा, अन्न 
व्यवस्थापक व औषध प्रशासन, बांद्रे (पू), मुंबई- Yoo ०५१. 


Rajendra ous ; 
Shankarrao Pawar coe sce OAS geneaa 


inkarrao Pawar 
Date: 2019.03.06 10:46:53 +05'30' 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०८/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक २४ ते २८ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या 
व्हॉलीबॉल संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


अ) | निवड चाचणी आयोजनापूर्वीचा खर्च. शशओा 
निवड चाचणीसाठी मैदान आखणी व इतर व्यवस्था 


निवड चाचणी, व्हॉलीबॉल संघटनेच्या प्रतिनिधी / पंच मानधन व अल्पोपहार ३,०००/- 
निवड चाचणी दिवशी करावा लागणारा संकीर्ण खर्च ५००/- 
(टपाल, दुरध्वनी, स्टेशनरी व फॅक्स यावरील खर्चासह) ma 

— 

क) | 3 नग व्हॉलीबॉल (9 नग रु.८००/-) Loo x 3 

सराव शिबीरासाठी मैदान आखणी, व्हॉलीबॉल कोर्ट भाडे व इतर व्यवस्था 2,800/- 

(प्रतिदिन रु. ८००/- प्रमाणे तीन दिवसासाठी) ia 

स्पर्धसाठी येणारा संकीर्ण खर्च (प्रथमोपचार खर्चासह) 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
DN: c=IN, o=Government Of M. 


रुपये 


ioe 


mn 


AN 


Ea 
२ 

: 
a 
Em 
: 
र 
Em 
i 


jaharashtra, 


R aj en d ta ou=School Education and Sports Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca2802 


S h an ka rrao Pawa [| 67c0d4755ce63fa70c45cf755d9373, cn=Rajendra 
Shankarrao Pawar 


al 
Date: 2019.03.06 10:48:18 +05'30' 


(राजेंद्र TAR) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०८/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र - क 


दिनांक २४ ते २८ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या 
व्हॉलीबॉल संघाची निवड करण्यासाठी दि. ११ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित 
Wess अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 
ie श्री. कौशल सुरेद्र बेळेकर, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, जुने सचिवालय विस्तार 
लिपीक (कर्णधार) इमारत, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई. 
२ श्री. राजू जयसिंह राठोड, लिपिक | तहसिल कार्यालय, किनवट, जिल्हा - नांदेड 
३ श्री. नागेश म. हरनाळे, लिपिक । लातूर पाटबंधारे विभाग क्र.०२, जिल्हा- लातूर. 
४ श्री. प्रकाश बुरसे, काळजीवाहक | समाज कल्याण विभाग, लातूर 
५ श्री. राकेश भांडवळकर, अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर. 
वरिष्ठ लिपिक 
६ | at. योगेश सुरेश निभेकर महिला व बालविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सांख्यिकी सहाय्यक 
श्री. अमोल वसंत खरात, जवान । राज्य उत्पादन शल्क, सातारा. 
८ | श्री. अनिल गो. जाधव, उपकार्यकारी अभियंता, धोमू बलकावडी प्रकल्प विभाग, 
कनिष्ठ अभियंता वाई, अंतर्गत उपविभाग क्र.४, खंडाळा. 
९ | a. राहुल ब. बोईनवाड, जवान । अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, परभणी. 
१० | ० | a. अमोल व्ही. खरात, जवान  । अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, सातारा 
ia १ | श्री. धर्माकांत दारसिबे, तालुका कृषि अधिकारी, चिखलदरा कॅम्प अचलपूर, 
कृषि सहाय्यक जिल्हा - अमरावती. 
१२ श्री. विजयकुमार ना. पळसेकर, । कार्यकारी अभियंता, गोंदिया पाटबंधारे विभाग, गोंदिया. 
वरिष्ठ लिपिक 
१३ | श्री. अशोक बुकटे, मजूर सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, उदगिर. 
१४ | श्री. दिलीप गो. कडू, अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा, मुंबई. 
वरिष्ठ लिपिक 
१५ | श्री. रियाज मुलणी, शिक्षक जिल्हा परिषद, सोलापूर. 
१६ श्री. संदीप खेडकर, शिक्षक जिल्हा परिषद, सोलापूर. 
qo | श्री. ओमप्रकाश गजेवाड, तालुका कृषि अधिकारी, तालुका कृषि कार्यालय, बार्शी, 
कृषी सहाय्यक सोलापूर. 
१८ | श्री. हणमंत गावडे, कृषी तालुका कृषि अधिकारी, तालुका कृषि कार्यालय, मोहोळ, 
सहाय्यक सोलापूर. 
१९ | श्री. बापूराव घोडके, कृषी तालुका कृषि अधिकारी, तालुका कृषि कार्यालय, मोहोळ, 
सहाय्यक सोलापूर. 
२० | श्री. सुरेश ढाणे, कृषी सहाय्यक । तालुका कृषि अधिकारी, तालुका कृषि कार्यालय, 
पंढरपूर. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०८/क्रीयुसे-२, 


२१ | श्री. सुमीत वंजारी, लिपिक जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई उपनगर जिल्हा, नवीन 
प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बांद्रा (पू) 
मुंबई. 

२२ | श्री. आशिष चावरे, शिपाई शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ 

२३ | श्री. शिवाजी जाधव, लिपिक नियंत्रक, शिधावाटप कार्यालय, मुंबई. 

२४ | श्री. प्रदीप इंगळे, लिपिक नियंत्रक, शिधावाटप कार्यालय, मुंबई. 


२५ | श्री. सोपान भुसारी, लिपिक नियंत्रक, शिधावाटप कार्यालय, मुंबई. 

२६ श्री. अझरुद्दीन तांबोली, जलसंपदा विभाग, कोल्हापूर. 
लघुलेखक 

२७ | श्री. अविनाश दालवनकर, आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, फोर्ट, मुंबई 
टिप्पणी सहाय्यक 


२८ 


अमोल हिप्परकर, जवान 


अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई शहर, जुने जकात 
घर, फोर्ट, मुंबई. 


२९ 


श्री. सुनिल आगरकर, 
कक्ष अधिकारी 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=School Education and Sports Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280 
267c0d4755ce63fa70c45cf755d9373, 


Rajendra 
Shankarrao 
Pawar 


cn=Rajendra Shankarrao Pawar 
Date: 2019.03.06 10:50:17 +05'30' 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


